पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०१६ 


संदर्भ : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०११६/प्र.क्र.२/पोल-८, दिनांक १५.०३.२०१६ 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोआ/कक्ष-२(६)/१४९/१६, दि.०८.०८.२०१६ 


शासन निर्णय 
पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये दिनांक २९.०९.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ 
ऑक्टोबर, २०१६ पासुन दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१७ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन या आदेशाद्वारे मंजुरी देत आहे. 
१. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) ही 
मुदतवाढ लागू असणार नाही. 
२. अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शातींच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 
करण्यात यावे. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक 
१० सप्टेंबर, २००१ तसेच क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र. १२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ 
ऑगस्ट, २००४ व क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २१ सप्टेंबर, 
२०१६ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता प्राप्त 
करुन घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१६ अखेरपर्यंत प्राप्त 
करुन घेणे आवश्‍यक असल्याने सदर प्रस्ताव शासनास दिनांक १० नोंव्हेंबर,२०१६ पर्यंत सादर 
करण्यात यावा. 
४. दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१६ पर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी 
पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या 
वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहील 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, “२०५५ पोलीस-१०८ राज्य मुख्यालय 
पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२) शहर पोलीस (02) (०१) आस्थापना” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१६-१७ 
या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोळ-८ 


३. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. २१.०९.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१५१७०९०५४६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Seley Sa भोगत 
oe . hosale 
Ta al aj | S h rl fa n g ok c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
Bhosale णी 
Date: 2016.10.15 17:12:50 +05'30' 
(ता.श्री. भोसले ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


१. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१), HAs, Fag 
७. कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

८. निवडनस्ती (पोल-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ९,९२७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१६ पासुन पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


(शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-०११६/१८३७/प्र.क्र.४६२/पोळ-८., दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१६ चे सहपत्र) 


अ. = प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा मागील वर्षात मुदतवाढ दिलेला दिनांक 
wa a गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक व 
क्र. गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक व 
पदनाम पदसंख्या 
| ९ | २ 3 v & & 
१ | वाहतूक नियंत्रण शाखेसाठी पोलीस | पो.नि. ४ । क्रमांक: टिआरए-०१८६/२७५३/२/पोल-८, क्रमांक : टिआरए-०११६/प्र.क्र.२/पोल-८, 
अधिकारी / कर्मचारी संख्येत वाढ । पो.उ.नि. २५  । दि. २३.०९.१९८८ दिनांक १५ मार्च, २०१६ 
स.पो.उ.नि १२ 
पो.ह. ४८ | क्रमांक : एपीओ-२६९२/प्र.क्र.४६७/पोल ३, 
पो.ह.ले. १ दिनांक ५.०७.१९९२ अन्वये एक पद शासनास 
पो.शि. १८० । प्रत्यपित केले 
पो.शि.ले. g 
पो.शि.चा. १२३ 
एकुण २८४ 
२ | वाहतुक शाखेसाठी चालक पदे | पो.शि. २७ | क्रमांक : टिआरए-१३९१/१९/पोल-८, क्रमांक : टिआरए-०११६,/प्र.क्र.२/पोल-८, 
निर्माण करण्याबाबत चालक दि. २९.०६.१९९२ दिनांक १५ मार्च, २०१६ 
एकुण २७ 
३ । बेलोबॉंय हे पद कायम स्वरुपो | sca g क्रमांक : टिआरए-१६९१/३/पोल-८, क्रमांक : टिआरए-०११६,/प्र.क्र.२/पोल-८, 
निर्माण करण्याबाबत कम शिपाई दि.११.११.१९९२ दिनांक १५ मार्च, २०१६ 
a 


बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक शाखेसाठी | स.पो.उ.नि. २५ | क्रमांक : टिआरए १२९४/४९/पोल-८, क्रमांक : टिआरए-०११६/प्र.क्र.२/पोल-८, 
नवीन पदे निर्माण करणे पो.ह. १०० _। दि. २२.०८.१९९५ दिनांक १५ मार्च, २०१६ 
पो.ना. २१ 
पो.शि. ko 
एकुण रद 
महिला अत्याचार प्रतिबंधक | पो.शि.चा. g क्रमांक : पौपीए-१३९४/५/भाग-४/ पोल-८, क्रमांक : टिआरए-०११६,/प्र.क्र.२/पोल-८, 
कक्षासाठी पदे निर्माण करणे. एकुण१ —_| दि. २७.०९.२००२ दिनांक १५ मार्च, २०१६ 
बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक शाखेसाठी | पो.उप.आ २ क्रमांक : टिआरए ०१०३/६६९/ प्र.क्र.१०/पोल-८, | क्रमांक : टिआरए-०११६/प्र.क्र.२/पोल-८, 
नवीन पदे निर्माण करणे पो.शि. ७ दि. ८.०९.२००३ दिनांक १५ मार्च, २०१६ 
_ एकुण९ | पुरक पत्रक समक्रमांक दिनांक १९.०९.२००३ 
न्यायाधिन केद्यांची न्यायालयात तथा | पो.नि. १ क्रमांक : एमआयएस ०१०४/ प्र.क्र.७७/ २/ पोल-८, | क्रमांक : टिआरए-०११६,/प्र.क्र.२/पोल-८, 
रुग्णालयात ने-आण करण्यासाठी | स.पो.नि. २ दि. १२.०७.२००४ दिनांक १५ मार्च, २०१६ 
पदे निर्माण करणे पो.उ.नि. ३५ 
स.पो.उ.नि ३५ 
पो.ह. ११० 
पो.शि. ४२६ 
एकुण ६०९ 
एकुण पदे | ९१२७ 


